महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः ससप्र ११२३/प्र.क्र.१३३/प्रशा-१ (का.१४) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ फेब्रुवारी, २०२४. 


TINA आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४(५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या सह सचिवांची 
प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतर 
पदस्थापनेचा विभाग 
| a | २ ३ PB 4 
णि श्रीमती सरिता रिषी | सह सचिव कृषि, पशुसंवर्धन, सामान्य प्रशासन विभाग 
बांदेकर- देशमुख दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 


२. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (र॒व का), दि.२५.०८.२०२२ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त होताना कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक 
आहे. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०२१३१९०२८२०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SUCHITA MOHAN MAHADIK 
H ITA M H A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c1425d0a03e653bc 410: 
25b70698158e, postalCode=400032, st=Maharasht 


MAHADIK या 
(सु. मो. महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि. मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स. /प्र.स./सचिव, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 

५. सह /उप सचिव (आस्थापना), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग/ 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. संबंधित सह सचिव (विभागामार्फत). 

७. निवड नस्ती प्रशा-१ (का.१४). 


